यांत्रिकी संघटनेतील, रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व 
सेवानिवृत्त झालेल्या “गट-क” व 
“गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय तांत्रिक 
व अतांत्रिक पदांना संगणक अर्हता 
परीक्षेत सूट देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र.: संकीर्ण1-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/ भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : १) सामन्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.५/२००१/३९, 
दि.२० जुले, २००२. 
2) सामन्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय शासन निर्णय क्र.मातंसं/नस्ती ०४/ 
२२४/३९, दि.२६ मे, २००४. 
3) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.यांमंको./पजा-३/९९१/२०२०, 
दि.२०.०३.२०२०. 


प्रस्तावना: 

सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय शासन निर्णय क्र.मातंसं/ नस्ती 
०४/२२४/३९, दि.२६ मे, २००४ मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये ज्या पदांना संगणक प्रशिक्षण 
आवश्यकता नाही अशा पदांना संबंधित विभागाच्या सचिवांनी संगणक अर्हता परिक्षेतुन सुट दयावी 
आणि अशा पदांची यादी या शासन निर्णयापासून तीन महिन्याच्या आत संबंधित विभागाच्या 
सचिवांनी जाहीर करावी. सदर सुट देण्याबाबतच्या यांदीचा दर ३ वर्षानी संबंधित विभागामार्फत 
फेर आढावा घेण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

या अनुषंगाने अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या 
पत्रान्वये “त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व 
सेवानिवृत्त झालेल्या “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय ६५ तांत्रिक व अतांत्रिक 
पदांची कर्तव्ये विचारात घेता या पदांना संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासापासून सूट 
देण्याची” विनंती केळी आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त पदांना संगणक अर्हता परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय; 

रूपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील सर्व कर्मचारी हे क्षेत्रिय कामाच्या उपलब्धतेनुसार 
क्षेत्रिय कामावर घेतले जातात यास्तव त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाशी संबंध नसतो. उदा. 
जोडारी, यांत्रिकी, सांधाता, कारकून, अभिलेखपाल इ. हे वर्ग-३ मध्ये मोडतात तसेच मदतनीस, 
मुकादम, मजूर, सहा.जोडारी, खेपामापक हे कर्मचारी हे वर्ग-४ मध्ये मोडतात सदर संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांच्या संगणक अर्हता अथवा मराठी, हिंदी भाषा सूट मिळणेबाबतची अर्हता आवश्‍यकता 
नसल्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या दिनांक २६ मे, २००४ 
मधील तरतुदींनुसार यांत्रिकी संघटनेतील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत व 
सेवानिवृत्त झालेल्या खालील “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील बाह्यक्षेत्रिय ६५ तांत्रिक व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/ भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 


अतांत्रिक पदांना, त्यांची कर्तव्ये विचारात घेता, संगणक अर्हता परीक्षेतून सूट देण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अ.क्र पदानाम अ.क्र पदनाम 

| 9 | वरिष्ठ यांत्रिकी ३४ । सहायक जोडारी 

२ | कनिष्ठ सहायक यांत्रिकी ३५ । सहायक स्वयंचल जोडरी 
३ । यांत्रिकी ३६ | मजदूर 

४ | वरिष्ठ सहायक यांत्रिकी ३७ | स्वच्छक 

५ | सांधाता ३८ । चौकोदार 

६ । जोडारी ३९ । पहारेकरी 

रंगारी ४० | मदतनीस 
रस्तारुळ ४१ | मजूर 

९ । साचेकर ४२ | तांत्रिक सहायक 

| qo | लोहार ४३ | खेपामापक 
८५६: ४४ । मुकादम 

१२ | पत्राकारागीर ४५ । सहायक सांधाता 

१३ | स्वयंचल वीजतंत्री ४६ | जड वाहन चालक 

१४ | वीजतंत्री ४७ | अवजड यंत्र चालक 

१५ | कनिष्ठ वीजतंत्री ४८ | अवजड वाहन चालक 
१६ | जड वाहन चालक श्रेणी-३ ४९ । जड वाहन चालक वर्ग-४ 
१७ । जड यंत्र चालक श्रेणी-३ ५० | जड वाहनचालक 
१८ | वाहन चालक ५१ । रोज वहीपाल 

१९ | हलके वाहन चालक ५२ । हजेरीपाल 
२० । जड वाहन चालक श्रेणी-४ ५३ | कनिष्ठ यंत्र कारागीर 
२१ | जड यंत्र चालक श्रेणी-४ ५४ । पंप परिचर 
२२ | भांडार परिचर ५५ । WISIN 
२३ | कारकून ५६ । तांत्रिक मदतनीस 
२४ । हत्यारपाल ५७ । वरिष्ठ सहायक सांधता 
२५ | अभिलेखापाल ५८ । वरिष्ठ सहायक कातारी 
२६ | कातारी ५९ । अवजड यंत्र चालक श्रेणी-३ 
२७ | कुठान मेकर ६० | हलकेयंत्र चालक 
२८ | तारतंत्री ६१ | लोको चालक 
२९ | यंत्रकारागीर ६२ | विच चालक 
३० | पंपचालक ६३ | हलके दाब यंत्र चालक 
३१ | विधाता (अवेधक) ६४ | मिक्सर चालक 
३२ | QA ६५ | यारी चालक 
३३ | गंधकी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२०/अनौ-१९/प्र.क्र.२०२/ भाग-१/२०२०/आ.(तांत्रिक) 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
Wt स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०१०६१५२१०१५३२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढयात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally si lahadeorao 
| c= ‘of Maharas! = 
ilas Mahadeoradg १५५५५०५ 

2. 83469494bac86099a320f3e 1 4bf8421ee9d2b48e344470 

b76ea2595df04951b4, 


. 
Ra 1 rka r ialNumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ff 1 fl ०9 
d195baf3a104d09b0817d9, Vi al 01 rl 
Date: 2021.01.06 17:34:05 +05'30' 


(वि.म.राजुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव ( प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल महाराष्ट्र-१, २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल महाराष्ट्र-१, २ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
८) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
९) कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
0 कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 
११) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१३) मुख्य लेखापरीक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, वल्मी परिसर, औरंगाबाद 
१४) मुख्य अभियंता (विद्युत) जलविद्युत प्रकल्प, फोर्ट, मुबई. 
१५) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, सिंचन भवन, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१७) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. (मेरी) 

१८) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 

१९) सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग (मंडळ कार्यालय) 

२०) अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, जलसंपदा विभाग, 
ठाणे/नाशिक/पुणे/ कोल्हापूर /औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर . 

२१) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३९), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कार्यासन अधिकारी, आ (कामगार), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) कार्यासन अधिकारी, आ (अतांत्रिक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४) आततांत्रिक), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


